महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन अधिसूचना, क्रमांक: वेपुर- ११२०/प्र.क्र.३/सुधारणा- १४/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२१ 


पहा : १) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१ /सेवा-९, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 


शासन अधिसूचना 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अधिसूचना, वित्त 
विभाग, क्रमांक : वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १ /सेवा-९, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :- 


प्रशासकीय विभाग : (१७ नियोजन विभाग 
(३) आयुक्तालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना - महाराष्ट्र 
पृष्ठ क्रमांक : २०८ अनुक्रमांक १० वरील नोंद खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


अनुक्रमांक पदनाम विद्यमान वेतन संरचना सुधारित वेतन 
मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर 
वेतन बंड ग्रेड वेतन 
| qo लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | ९३००-३४८०० ४४०० | एस-१५:४१८००-१३२३०० 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥8॥॥/85॥[॥9.9०/.॥ Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून तिचा संकेतांक २०२१०३२३१२४८०२६५०५ हा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE 
( इंद्रजित गोरे) 
उप सचिव, वित्त विभाग 


प्रति, 
१. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मंत्री व राज्यमंत्री, नियोजन विभाग, 
४. विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, 


शासन अधिसूचना क्रमांकः वेपुर- ११२०/प्र.क्र.३/सुधारणा- १४/सेवा-९ 


. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल-२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.संचाळक, SE व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.सर्व कोषागार अधिकारी, 

१४.लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक (सर्व) 

१५.निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-९) 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


